अनुसूचित जमातीचे जातवैधता 
प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा -११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला 
क्रॉफर्ड WHC जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३०.६.२०२० 
३. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांक: मजीप्रा/झा.नि.२१.१२.२०१९/१०३/आ-३, 
दि.२७.११.२०२० 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि अनुसूचित जमातीचे 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या 
सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन 
दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात ९८ कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्यासाठी ९८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 
संदर्भाधीन दिनांक २७.११.२०२० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा -११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिनस्त कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण ९८ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या सदंर्भाधीन शासन निर्णयाच्या अधिन राहून 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 
नियुक्‍त झालेल्या तथापि, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु 
शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या एकूण ९८ 
कर्मचा-यांच्या सेवा दिनांक २१.१२.२०१९ पासून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याकरिता 
तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर एकूण ९८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. या एकूण ९८ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदांचा सविस्तर तपशील 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केला आहे. 


२. सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर नियुक्‍ती देण्याच्या अनुषंगाने 
पुढील आवश्यक ती कार्यवाही सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी करावी. 


३. सदर अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कार्यालयाच्या 
वेतनासंबंधीच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ 
१६-ब, दि.२१.१२.२०१९ तसेच सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/ 
१६-ब, दि.३०.६.२०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा -११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२८१६५८३१५०२८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RA F N D RA Digitally signed by RAJENDRA 
J M. GENGAJE 


DN: cn=RAJENDRA M. GENGAJE, 


M o=Water Supply & Sanitation 
Department, ou=WSSD, 
email=wssd.ws23@gov.in, c=IN 


G E N GA J F oie aa 2.29 10:39:56 
रा. म. गेंगजे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
२) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 
३) मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
(ad) 
) आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे 
) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
६) महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 


सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 
सर्व अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 


) मा. मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) अपर मुख्य सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 
४) प्रधान सचिव (साप्रवि/साविस) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन १६ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७ निवडनस्ती पाप-२३ 


YS ese "८.>. ( 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.९६/पापु-२३, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२० चे सहपत्र 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ नुसार अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून 
नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र 


सादर केलेल्या कर्मचा-यांकरिता निर्माण करावयाच्या अधिसंख्य पदांचा तपशील 


अ.क्र. | पदनाम 'एकूण facie 469 / कर्मचा-य नियुक्‍ती ala व 
अधिसंख्य पदे नांव दिनांक 
शि. २ ३ v प्‌ द 
गट-अ 
अधिक्षक २ श्री.एस.एस.सुश १९.०६.१९९५ ३१.०३.२०२२ 
अभियंता श्री.एस.एस.चारथळ २८.११.१९८५ ३०.०६.२०२० 
(स्थापत्य) 
३ | कार्यकारी ३ श्री. व्ही.के.टाकळीव ०९.०१.१९९० ३१.०५.२०२३ 
४ | अभियंता श्री. आर.पी.कोळी २०.०१.१९९० ३१.१०.२०२१ 
Gq | (स्थापत्य) श्री. पी.एस.कोल्हे २०.०१.१९९० ३१.१२.२०२३ 
६ । उप अभियंता | ९६ श्री.एन.एस.शेनवार २३.०४.१९९१ 32,019, 202 
७ । (स्थापत्य) श्री. डी.एस.देशकर २२.०१.१९९० ३१.०७.२०२५ 
८ | श्री.डी.सो.पिपरे | १७.०५.१९९१ ३१.१०.२०२० 
९ श्री.आर.व्ही.पराते ०५.०८.१९९४ ३१.१०.२०२० 
१० बी.जी.पात्रे २८.०१.१९९१ ३१.०७.२०२२ 
११ एम.ए.सोरते २६.०४.१९९१ ३०.०९.२०२० 
१२ ओ.जी.गोन्नाडे १०.०७.१९९२ ३०.०९.२०२३ 
१३ श्री. ओ.के.हेडाऊ २७.०१.१९९४ ३०.०६.२०२७ 
क श्री. पी.आर.दरेव १७.११.१९८६ ३१.०१.२०२३ 
gu श्री. एस.एस. आष्ट १२.११.१९९८ ३१.०७.२०२८ 
१६ श्री. एस.एस.आटंद ०९.०१.१९९५ ३१.०५.२०२६ 
१७ faa SATS | २४.०१.१९९० ३१.१२.२०२३ 
१८ श्री.एस.बी.पौनी ३०.१२.१९९३ ३१.०५.२०२८ 
१९ श्रो.बी.सी.अलकोंडवार ११.०३.१९९१ ३०.०४.२०२२३ 
२० श्रो.एस.एस.कोपेव १६.१०.१९८६ ३१.०३.२०२२ 
22 ।श्री.ओ.के.गंडी | ०९.०२.१९९४ ३१.०५.२०२४ 
२२ | उपअभियंता ।१ श्री. जे.जे. भुजाडे २३.१०.१९८४ ३१.१२.२०२१ 
(यांत्रिकी) 
एकूण गट-अ वर्गातील अधिसंख्य पदे २२ 
गट-ब 
२३ | कनिष्ठ २१ श्रीमती एस.व्ही.कोल्हे २७.०८.१९९१ ३१.०५.२०२८ 
२४ | अभियंता श्री.पी.एम.मंड्रा २०.०४.१९९२ ३१.१०.२०२५ 
२५ । (स्थापत्य) श्री. चंद्रकांत हणमंत कोळी । २०.१०.१९९८ ३१.०५.२०३० 
२६ श्री.संजय पांडुरंग कोळी  । १७.१०.१९९८ ३१.१२.२०२७ 
२७ श्री.गोपाल कल्लापा कोळी | १५.०४.१९८५ ३१.०७.२०२१९ 
२८ श्री.आनंदा शंकर तराळ  । १५.१०.१९८६ ३१.०५.२०२३ 


२९ श्री.सागर श्रीरंग माने ०३.०१.१९९० ३०.११.२०२६ 
३० श्री.व्ही.एल.बत्तीनव् ३१.१२.१९८६ ३१.०१.२०२४ 
32 श्रो.आर.डी.आजापु २०.०८.१९९४ ३०.०६.२०२३ 
32 श्रो.ए.आर.कर्नेवार १४.०८.१९८६ ३१.०८.२०२० 
३३ श्री.आर.जी.गुरुमुखं १२.०८.१९८६ ३०.०६.२०२२ 
3x श्री.एस.ए.प ०८.०७.१९८५ ३०.११.२०२२ 
३५ श्री.पो.एन.कुंभारे ०३.०६.१९९४ ३१.०८.२०२६ 
३६ श्रो.एस.एस.सोनकुसरे २०.७.१९९३ ३०.६.२०२७ 
३७ श्री.ए.जी.घोराडव २२.११.१९९३ ३०.०६.२०२६ 
३८ श्री.सी.डी.घोडे १४.०६.१९९३ ३१.०७.२०२८ 
३९ श्री.पी.पी.ताजणे २७.०७.१९९३ ३१.०७.२०२८ 
Yo श्री.ए.आर.गजलेव ३०.०७.१९९३ ३१.०७.२०३० 
४१ श्री.जी.के.निखारे ११.०८.१९८६ ३०.०९.२०२८ 
¥2 श्री.डी.जी.के.बारापात्रे ०८.१०.१९९३ ३१.०१.२०२६ 
४३ श्री.ए.आर.शेरको २६.०७.१९९३ ३१.०५.२०२५ 
४४ | कनिष्ठ १ श्री.पी.डब्ल्यू व २०.१०.१९९७ ३१.०५.२०२० 

अभियंता 

(यांत्रिकी) 
४५ | कार्यास १ श्री.जे.के.कोळ ०३.०७.१९८५ ३१.०५.२०२४ 

अधिकारी 

एकूण गट-ब वर्गातील अधिसंख्य पदे २३ 
गट-क 

vg | fq २ श्री.प्रल्हाद भगवान बोरसे. | ३१.१२.१९८३ ३०.०९.२०२१ 
४७ | लघुलेखक पौ.शितल अ. ०३.०४.१९९५ ३१.०७.२०२५ 
४८ | उपलेखापाल | 3 श्रो.सुभाष हरिषचंद्र कोळी | १२.१२.१९८५ ३१.०५.२०२३ 
४९ fase पंचमि पबनीकर | ०६.०२.१९८५ ३१.०८.२०२२ 
ne श्रोमतो.बंदना बसंत दिघे । २०.११.१९८९ २९.०२.२०२७ 
५१ | प्रथमलिपिक | २ श्री.पी.जे.शेवेकर १५.१०.१९८४ ३१.०७.२०२४ 
ष्र पौ.एस.व्ही.तांडेल ०३.०१.१९८५ ३०.०६.२०२३ 
५३ | वरिष्ठ लिपीक | ९ श्री. जी.डी.ठाकूर २३.११.१९९० ३०.११.२०२६ 
ay | श्री.व्ही.सी.रुखणे | २२.११.१९८४ ३०.०६.२०२१ 
Qu श्रो.एम.डब्ल्यू.हेडाऊ २०.०३.१९८६ ३१.०१.२०२० 
uk श्री.डी.पी.हेडाऊ २१.१२.१९८९ ३०.०४.२०२५ 
G9 श्री.जे.आर. ११.१०.१९९१ ३०.११.२०३० 
ud श्री.व्ही.जे.अघडते ०७.११.१९८९ ३१.०१.२०२३ 
Ge श्री.एस.डब्ल्यु.बाणे २२.०५.१९८४  । ३१.१०.२०२१ 
Go श्री.ए.सी.धकोते ८.११.१९८९ ३१.१२.२०२४ 
नि श्री.जी.एफ.आस २१.१०.१९८४ ३१.१०.२०२३ 
६२ कनिष्ठ । १४ श्री.डी.पी.गरूड १८.०६.१९९१ ३१.०५.२०२३ 
६३ लिपिक. | श्रो.व्ही.जे.कोळी | २८.०३.१९९० ३०.०६.२०२७ 
ay । सो.पी.जी.कुंभारे | ०६.०४.१९९२ ३१.०५.२०२७ 
६५ श्री. एस. पी. नागप २.०७.१९९८ ३०.०६.२०२५ 
६६ TULA Ale ०९.०३.१९९० ३१.०३.२०२३ 


६७ पौ.एस.बी.कदम ११.०७.१९९० ३१.०७.२०३० 
RC पौ.आर.ए.प १२.०१.१९९० ३१.०३.२०२६ 
६९ श्री.एस.बी.मोरे १३.१२.१९८९ ३१.०७.२०२४ 
७० श्रो.ए.एस.नागपुरे ३१.०७.१९८५ ३१.११.२०२२ 
७१ श्री. यु.के.जोनवाल ०५.०८.१९८५ ३१.१०.२०२१ 
७२ श्रो.एम.जे.ख ३१.०३.१९९२ ३१.०५.२०२५ 
७२३ श्री.डी.एन.बोकडे १०.०२.१९९४ ३१.०५.२०२५ 
७४ श्रो.एन.एस.गायकवाड २६.०३.१९९२ ३१.०७.२०२९ 
७५ श्री.पी.एस.दां २३.०७.१९९७ ३०.०४.२०३२ 
७६ । टंकलेखक  ।९१ श्री.के.पी.हेडाऊ १८.०२.१९८५ ३०.०६.२०२४ 
७७ । आरेखक १ श्री. एस.एस.पाडळे २३.०४.१९९२ 30,08, 20rd 
७८ । सहायक g Uh ea १५.०७.१९८५ ३०.११.२०२० 
आरेखक 
७९ | अमनुरेखक | श्री.व्ही. आर.कोळ ०१.०१.१९९० ३१.०८.२०२२ 
८० श्री. एस.एस.कोहाडे ३०.०८.१९९० ३१.०५.२०२२ 
८१ श्री.व्ही.सी.लांबहाते १६.०४.१९८६ ३१.१२.२०२० 
८२ श्रो.के.एम.पराते १.०९.१९९० ३१.०८.२०२४ 
८३ | श्री.एस.जी.मोहाडीकर | ८.०९.१९८६ ३१.०५.२०२० 
८ श्रो.जी.बी.कछवाह ३.०७.१८८५ ३१.०१.२०२० 
८५ श्री. एम. पी. खटके १.११.१९८९ ३१.०५.२०२४ 
८६ सहायक | 2 Se १५.१०.१९८५ ३१.०५.२०२१ 
भांडारपाल 
८७ | वाहनचालक ।१ श्रो.आर.एन.झिंगळे ३०.११.१९८९ ३१.०१.२०२६ 
८८ | reat ।|१ श्रो.आर.के.शिरसाठ २८.०३.१९९० ३१.०५.२०२८ 
८९ पंपचालक g श्रा.ए.ए.बावकर 03.08.2882 २१.०५.२०२१ 
go | दप्तरी |१ श्री.डी.एम.कोळ १८.११.१९८२ ३०.०६.२०२० 
एकूण गट-क वर्गातील अधिसंख्य पदे ४५ 
गट-ड 
९१ ति द श्री.पो.एन.महाले ०५.०८.१९८२ ३१.१२.२०२१ 
९२ श्री.एन.एम.हिंडे २१.१०.१९८५ ३१.०१.२०२४ 
९३ | श्री. टी.बी. लोखंडे | १६.०५.१९९० ३१.०५.२०२२ 
ex श्रो.एस.बी.आधटराव १४.०५.१९९२ ३१.०८.२०२२३ 
Qu श्रो.एस.बी.भोटकर १७.०६.२००३ ३०.०६.२०३५ 
९६ श्री.बी.डी.ठाकूर २७.०९.१९९६ ३१.०१.२०२५ 
९७ "१ २ श्री.जी.एस.माने २३.११.१९९५ ३१.०५.२०२९ 
९८ श्रो. ए.आर.अकुलवाड १०.०१.१९९० ३०.०६.२०३० 
एकूण गट-ड वर्गातील अधिसंख्य पदे ८ 


एकूणगट अ--गट ब--गट क-गट So अधिसंख्य पदे ९८ 


RAJENDRA ॥॥. GENGAJE ०५५७ 


Digitally signed by RAJENDRA M. GENGAJE 


DN: cn=RAJENDRA M. GENGAJE, o=Water Supply & Sanitation 
, email=wssd.ws23@gov.in, c=IN 


‘WS 
Date: 2020.12.29 10:40:36 +05'30' 


रा. म. गेंगजे 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


